नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 
प्रकल्पाच्या कामाच्या अंमलबजावणी 
दरम्यान उद्भवणाऱ्या विवाद / मतभिन्नता 
यांचे निवारणासाठी तक्रार निवारण समिती 
गठीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.५/शिकाना/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोंबर ,२०१८ 


वाचा : सिडको यांचे क्र.सिडको/एमडी/एनएमआयए/५२५, दि.२७.६.२०१८ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 


राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.२४.१०.२०१७ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार मुंबई 
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा.लि. यांना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासंदर्भातील काम प्रदान 
करण्यात आले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा.लि. यांचे सोबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
उपस्थितीत दि.८.१.२०१८ रोजी या संदर्भातील सवलत करारनामा स्वाक्षांकित करण्यात आला आहे. 
तत्पूर्वी विमानतळ विकासाचे काम सिडकोमार्फत एप्रिल, २०१७ पासून सुरु करण्यात आले असून सदरहू 
भूविकासाचे काम सवलतधारकाकडे सूपूर्द करण्यात येणार आहे. सवलत करारनाम्यातील परिच्छेद 
क्र.२.४ नुसार सदरहू कामाच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्धवणारे विवाद अथवा मतभिन्नता यांच्या 
निवारणाकरीता तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव सिडकोने दि.२७.६.२०१८ 
रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. सिडकोच्या प्रस्तावास अनुसरुन सवळत करारनाम्याच्या परिच्छेद 
क्र.२.४.२ (अ) मधील तरतूदीनुसार प्रधान सचिव (नवि-१) यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती 
गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा.लि. यांचेसोबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत 
दि.८.१.२०१८ रोजी स्वाक्षांकित केलेल्या सवलत करारनाम्यातील परिच्छेद क्र.२.४ नुसार सदरहू 
कामाच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणारे विवाद अथवा मतभिन्नता यांच्या निवारणाकरीता सवलत 
करारनाम्याच्या परिच्छेद क्र.२.४.२ (ओ) मधील तरतूदीनुसार प्रधान सचिव (नवि-१) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.०५/शिकाना/नवि-१० 


अ.क्र नाव व पदनाम पद 

a | डॉ.नितीन करीर,प्रधान सचिव (नवि-१) अध्यक्ष 

2 | श्री.ळोकेडशा चंद्रा, व्यवस्थापकीय सचांलक, सिडको सदस्य 

3 श्रीम.प्राजक्ता लवंगारे, सह व्यवस्थापकीय संचालिका-१, सिडको सदस्य 

४ श्री.राजेंद्र धायटकर, मुख्य अभियंता (नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सदस्य 
प्रकल्प) 

4 | The asi, महाव्यवस्थापक, पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय, भारतीय सदस्य 
विमानतळ प्राधिकरण 

& श्री.एस.व्ही.मधाभावी, मुख्य व्यवस्थापक, (बंदर नियोजन व विकास), सदस्य 
जेएनपीटी 

७ | Saeed देशमुख, संचालक, नागरी नियोजन, नवी मुंबई सदस्य 
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनी 

८ _  श्री.सोमा विजयकुमार, संचालक , परिवहन व विमानतळ, सिडको सदस्य 

सचिव 


सदरहू समितीची कार्यपद्धती ही सवलत करारनाम्याच्या परिच्छेद क्र.२.४ मध्ये नमूद केलेल्या 
बाबींच्या संदर्भाने राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३११६५१०७३८२५ असा आहे. सदरहू शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Shriram Dattatray Yadav 

S h [| | fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9da0e03bd84c1e17d78ad320814d0031 50fbf7d2abd 

D a tt a t [| a Ya d a V 36f924e5705145bf0e270, cn=Shriram Dattatray Yadav 
Date: 2018.10.31 18:08:20 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.०५/शिकाना/नवि-१० 


प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक,ऱहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको), 
निर्मळ, दुसरा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१. 

८. अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, प्रशासन भवन, शेवा, नवी मुंबई § ४००७०७. 

९. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

qo. निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


